कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
बदलीने पदस्थापनेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३१७/सेवा-३..(१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६ फेब्रुवारी, २०२३. 
शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या धारण करीत बदलीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
व पदनाम असलेले पद 
हि २ ३ | a षु 
| श्री.प्रशांत रघुनाथ | सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत | सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत | बदली 
रसाळ, इलाखा शहर विभाग, मुंबई | इलाखा शहर विभाग, मुंबई । अधिनियमातील 
कनिष्ठ अभियंता | अंतर्गत दक्षिण उपविभाग, | अंतर्गत पश्चिम सा.बां. उप | कलम ४(५) 
मुंबई अंतर्गत बी.बी.आर. | विभाग, मलबार हिल मुंबई | नुसार Rea पदी. 
एस.-२ fetes सेवा | अंतर्गत एन.डी.रोड शाखा. 
केंद्र. 


२. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर बदलीच्या पदावर रुजू 
होण्याकरिता संबंधित अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे व बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या 
पदावर तात्काळ रुजू करून घ्यावे. तसेच, संबंधित अभियंते नवीन पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास 
रुजू झाले याबाबत शासनास doser3.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित कळवावे. 
३. संबंधीत कर्मचाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
कर्मचाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
कर्मचाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
कर्मचाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 

४. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ बदलीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली LE करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ 
मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३१७/सेवा-३. (9) 


५. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०६१५०६३०९४१८ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DATTATRAY 
VASANTRAO KHARKE 


(द. व. URS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
२. खाजगी सचिव, मा.मंत्री (सा.बां), मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सा.बां.वि.)/सचिव(रस्ते)//सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि.मंत्रालय, 
मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई. 
५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक सा.बां. विभाग, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 
श्री.प्रशांत रघुनाथ रसाळ, कनिष्ठ अभियंता यांना- अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, मुंबई 
यांच्यामार्फत. 
१०. कार्यासन सेवा-३, संग्रहार्थ. 


eon (२ GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


